D:\DHOTRE\2046\sp-RG.R12 
संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, म.रा.,मुंबई 
यांच्या अधिपत्त्याखालील कार्यालयांसाठी १२ नग 
फॅक्स मशिन्स खरेदी करण्यास येणार्‍या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.सीडीएम २००६/८४/प्र.क्र.३१/विशा-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : 3८ एप्रिल, २००६. 


बाचा : संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.नासंस/६/५/ 
फॅक्स मशिन खरेदी/२००६, दिनांक १.२.२००६. 


शासन निर्णय : संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अंधिपत्त्याखालील अतिरिक्त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, बृष्न्मुंबई व त्यांचे अधिनस्त कार्यालय, फिरते 
दल, नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविधालय, क्रॉस मैदान धोबी तलाव तसेच नागरी संरक्षण ठाणे, 
पुणे, नाशिक, उरण व तारापुर या कार्यालयांसाठी १२ नग फॅक्स मशिन्स खरेदी करण्यासाठी एकूण 
रु.९४,३४४/- इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करणेबाबत संघालक, नागरी 
संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमुद पत्रान्वये प्रस्तावित केले होते. 
सदरची १२ फॅक्स. मशिन्स खेरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण ९४,३४४/-इतकी रक्कम खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. ही खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात 
ard. 


2. ar निमित्ताने होणारा खर्च "२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) नागरी संरक्षण[तीन) 
राज्य नागरी संरक्षण संघटना" "कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २००६-०७ या आर्थिक 
वर्षांच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-२, अनु.क्र.२८-ड 
नियम ७६ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात सदरची मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


fs) “१ 
oye mans 


(क. गो. देशपांडे ) 
उप सचिद, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष). 


प्रत, 
संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अतिरिक्त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, बृहन्मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्लेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
उप सचिव, वि.शा.८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती 


KAEREALRRADRANEE 


